क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील गट-अ ते गट-ड 
संवर्गातील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- संक्रीआ १०२१/प्र.क्र.६६/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- १८ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा -: 

q) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 

२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. दिव्यांग-२०१३/ 
प्र.क्र.३५/ दि.क.२, दि.०७.१०.२०१६ 

३) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली यांची 
दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 

४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक, क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.१२.११.२०२० 

५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. दिव्यांग-२०१९/ 
प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.०२.०२.२०२१ 

६ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र. दिव्यांग- २०२०/ 
संकीर्ण ११/दि.क.२, दि.२३.०६.२०२१ 

७ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग यांचे पत्र क्र. दिव्यांग २०२०/संकीर्ण 
११/दि.क.२, दि.२६.१०.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधीळ कलम ३३ नुसार, दिव्यांगासाठी 
शासन सेवेतील पदे सुनिश्चित करणे आवश्‍यक आहे. केंद्र शासनाने संदर्भ क्र. (३) येथील 
दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी केंद्र 
शासनाच्या www.disabilityaffairs.gov.in या संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules- 


Notification येथे List of Post identification suitable for Persons with Benchmark 
Disability notified on ०४/०१/२०२१ या शिर्षाखाली प्रसिध्द केळी आहे. याबाबत राज्य 
शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने संदर्भ क्र. (५) येथील दि. ०२.०२.२०२१ 
च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित 
करण्याबाबत sear दिले आहेत. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालयाने 
दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी प्रसिध्द 
केली आहे. (अ) केंद्र शासनाने दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केळेली गट “अ” ते गट “ड” मधील 


शासन निर्णय क्रमांकः संक्रीआ १०२१/प्र.क्र.६६/क्रीयुसे-२ 


जी पदे, राज्य शासनाच्या आस्थापनेवर आहेत अशा पदांचा शासन निर्णय विभागाने त्यांच्या 
स्तरावर निर्गमित करावा, (ब) सदर यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे 
स्वरूप व प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत, Sea पदांची पदनामे 
जरी भिन्न असली तरी राज्य शासन सेवेतील ती पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित राहतील, 
त्याप्रमाणे संबंधित विभागाने शासन निर्णयामध्ये सदर पदांचा समावेश करावा आणि (क) सदर 
(अ) व (ब) व्यतिरिक्त असलेल्या पदांबाबत स्वयंपूर्ण प्रस्ताव सामाजिक न्याय विभागाच्या दि. 
१२.११.२०२० च्या परिपत्रकान्वये गठीत तज्ज्ञ समितीसमोर सादर करण्यासाठी सामाजिक 
न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे पाठवावा, अशा सूचना सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभागाने संदर्भ क्र. (५) येथील दि. 02.02.2029 च्या शासन निर्णयान्वये दिल्या आहेत. 
यानुषंगाने क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील गट-अ ते गट-ड मधील 
पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याचा प्रस्ताव मा.अपर मुख्य सचिव (सा.न्या.) यांच्या 
अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीच्या दि. ११.१०.२०२१ च्या बैठकीत निर्णयार्थ ठेवण्यात आला. 
सदर बैठकीचे इतिवृत्त सामाजिक न्याय विभागाच्या संदर्भ क्र. (9) येथील दि. २६.१०.२०२१ 
अन्वये निर्गमित केले आहे. केंद्र शासनाच्या दि. ०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेनुसार 
दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित केलेली पदे व सामाजिक न्याय विभागाच्या तज्ज्ञ समितीने बेठकीत 
दिळेला निर्णय विचारात घेऊन, क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, पुणे यांच्या 
अधिपत्याखाळील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय -: 

केंद्र शासनाच्या दि. ०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना तसेच सामाजिक न्याय विभागाच्या 
संदर्भ क्र. (4) येथील दि. 02.02.2029 च्या शासन निर्णयातील आदेश विचारात घेऊन, सदर 
अधिसूचनेसोबतच्या यादीतील ज्या पदांची पदनामे, कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरुप व 
प्रचलित वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतीळ पदांशी समान आहेत अशी क्रीडा व युवक सेवा 
संचाळनालय, पुणे यांच्या अधिपत्याखाळील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे, या शासन 
निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “अ” नुसार दिव्यांगांसाठी सुनिश्चित करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. त्याचप्रमाणे मा.अपर मुख्य सचिव (सा.न्या.) यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने 
संदर्भ क्र. (9) येथील दि. २६.१०.२०२१ अन्वये दिलेल्या निर्णयास अनुसरुन, क्रीडा व युवक 
सेवा संचालनालय, पुणे यांच्या अधिपत्याखाळीळ गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे, या शासन 
निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र “ब” नुसार दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 
२. सदर शासन निर्णय, केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी 
दिल्ली यांच्या दि.०४/०१/२०२१ च्या अधिसूचनेनुसार व सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः संक्रीआ १०२१/प्र.क्र.६६/क्रीयुसे-२ 


विभागाने संदर्भ क्र. (७ येथील दि.२६.१०.२०२१ अन्वये बैठकीत दिलेल्या निर्णयानुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 
3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२११११८१५२६०५७३२१ असा 
आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Swati Madhukar 


Swati Madhukar ५११ 


DN: CN = Swati Madhukar Nanal, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 

N ana | GOVERNMENT OF MAHARASHTRA 
Date: 2021.11.18 15:31:37 +05'30' 


(स्वाती नानल) 
सोबत:विवरणपत्र- “अ” व “ब” उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव कार्यालय, मुंबई 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.मंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे खाजगी सचिव 
४. मा. राज्यमंत्री, क्रीडा व युवक कल्याण यांचे विशेष कार्य अधिकारी 
५. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
६. सर्व विधानसभा/विधानपरिषद सदस्य, विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
७. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. अपर मुख्य सचिव (वित्त), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९. अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. अपर मुख्य सचिव , सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११.मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्राळय, मुंबई-३२ 
१२.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र- १, मुंबई/महाराष्ट्र-२,नागपूर 
१३.महालेखापाल (लेखा व परिक्षा), महाराष्ट्र- १, मुंबई/महाराष्ट्र-२,नागपूर 
१४.सह/उप सचिव,(कार्या-दि.क-२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,मुंबई 
१५.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
१६.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
१७.आयुक्‍्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१८. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा (संचालनालयामार्फत) 
१९.निवड नस्ती, (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. संक्रीआ १०२१/प्र.क्र.६६/क्रीयुसे-२, दि.१८ नोव्हेंबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
विवरणपत्र-अ 


केंद्र शासनाच्या दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेनुसार, प्रसिध्द केलेल्या यादीतील ज्या पदांची कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या, कामाचे स्वरूप व प्रचलित 
वेतनश्रेणी राज्य शासन सेवेतील पदांशी समान आहेत अशा क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील समकक्ष पदांसाठी दिव्यांग 


पदसूनिश्वीतीचा तपशील 
अ.क्र) विद्यमान संवर्ग, शारिरीक दिव्यांग आरक्षणाचा सुयोग्य कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या शेरा तसेच केंद्र 
योग्यता प्रकार शासनाच्या 
अधिसुचनेमधील 
अनुक्रमे पृ.क्रव 
शिडी, २ 3 8 4 & 
गट-ब 
| अधिक्षक S,ST,W,RW, a) B,LV १.कार्यालयात निर्माण केलेल्या कार्यासनाचा | 33,9233 
SE,H,C b) D,HH प्रमुख म्हणून काम करणे. 
० OA,OL,BL,BA,OAL,C | २.कार्यासनामधील कर्मचाऱ्यांमध्ये कामाचे 
P,LC,Dw, AAV वाटप करुन त्यांचे संनियत्रण करणे. 
d) SLD,MI ३.कार्यासनामध्ये प्राप्त संदर्भाचा त्वरीत 
e) MD involving (a) to (5) निपटारा करणे. 
above ४.कार्यासनामधील कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन 
करणे. 
५.कार्यासनातील महत्वाची प्रकरणे स्वत: 
हाताळणे. 
६.कार्यालयीन महत्वाची तसेच गोपनीय 
माहिती स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे. 
७.विविध नोंदवह्या अद्ययावत ठेवणे. 


८.वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांनी निर्देशित 
केलेली इतर कामे. 


लघुलेखक  ।5,51,0/३१/0५, | 8 BLV १.विविध बैठका, सुनावण्या व कार्यालयीन | ३८२,१७७७ 
(उच्चश्रेणी) SE,H,C b) HH कामकाचे संदर्भात श्रुतलेखन घेणे व 
c) OA,OL,BL,OAL,CP,L | संगणकीय टंकलेखन करणे. 
C,Dw, AAV २.वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांनी निर्देशित 
d) ASD(M), SLD,MI HOSA इतर कामे. 
e) MD involving (a) to (d) 
above 
लघुलेखक |S,ST.W.RW,| 8 BLV १.विविध बैठका, सुनावण्या व कार्यालयीन | ३८३,१७७८ 
(निम्नश्रेणी) SE,H,C b) HH कामकाचे संदर्भात श्रुतलेखन घेणे व 
c) OA,OL,BL,OAL,CP,L | संगणकीय टंकलेखन करणे. 
C,Dw, AAV २.वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांनी निर्देशित 
d) ASD(M),SLD,MI केलेली इतर कामे 
e) MD involving (a) to (d) 
above 
मुख्य लिपीक | S,ST,w,RW, a) B,LV १.कार्यालयात निर्माण केलेल्या कार्यासनाचा | 33,9233 
SE,H,C b) D,HH प्रमुख म्हणून काम करणे. 
c) OA,OL,BL,BA,OAL,C ।२.कार्यासनामधील कर्मचाऱ्यांमध्ये कामाचे 
P,LC,Dw, AAV वाटप करुन त्यांचे संनियत्रण करणे. 
d) SLD,MI ३.कार्यासनामध्ये प्राप्त संदर्भाचा त्वरीत 
e) MD involving (a) to (d) निपटारा करणे. 


above 


४.कार्यासनामधील कर्मचाऱ्यांना Aries 
करणे. 

५.कार्यासनातील महत्वाची प्रकरणे स्वत: 
हाताळणे. 


६.कार्यालयीन महत्वाची तसेच गोपनीय 
माहिती स्वतःच्या ताब्यात ठेवणे. 

७. विविध नोंदवह्या अद्ययावत ठेवणे. 
८.संगणकावर टंकलेखन करुन प्रकरणे 
सादर करणे. 

९.वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांनी निर्देशित 
केलेली इतर कामे. 


गट-क 
५ | वरिष्ठ लिपीक | S,ST.W,RW,| 8 8, १.प्रापत संदर्भ नियमानुसार तपासून | ३४,१८३४ 
H,C,MF ७) D,HH वरिष्ठांकडे सादर करणे. 
० OA,OL,BA,BL,OAL,C ।२.कार्यासनामध्ये प्राप्त संदर्भांचा त्वरीत 
P,LC,Dw,AAV निपटारा करणे. 
d) ASD(M), SLD, MI ३.कार्यासनामधीळ कनिष्ठ कर्मचाऱ्यांना 
e) MD involving (a) to (5) मार्गदर्शन करणे. 
above ४. कार्यासनातील प्रकरणे हाताळणे. 
५. विविध नोंदवह्या अद्ययावत ठेवणे. 
६ । कनिष्ठ लिपीक | S,ST,W,BN, a) B,LV 9. CUS आवक जावक करणे. ४६,१८३९ 
RW,SE,H,C, b) D,HH २.संगणकावर टंकलेखन करुन प्रकरणे 
MF c) OA,OL,BL,BA,OAL,C ।सादर करणे. 
P,LC,Dw,AAV,MDy ३.प्राप्त संदर्भाचा त्वरीत निपटारा करणे. 
d) ASD(M,MobD), ४. विविध नोंदवह्या अद्ययावत ठेवणे. 
ID,SLD,MI ५.सर्वसाधारण दैनंदिन स्वरुपाचा 
8) MD involving (a) to (0 । पत्रव्यवहार पहाणे. 


above 


६.वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांनी निर्देशित 
केलेली इतर कामे. 


७ | लघुटंकलेखक । 5,51,0/॥,॥॥ a) B,LV १.कार्यालयीन कामकाचे संदर्भात श्रुतलेखन | ३९,१८३६ 
,नि७/,5८,-,७ b) HH घेणे व संगणकीय टंकलेखन करणे. 
० OA,OL,BL,OAL,CP,L | 2. वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांनी निर्देशित 
C,Dw, AAV HOA इतर कामे. 
d) ASD(M),SLD,MI 
e) MD involving (a) to (d) 
above 
ES 
८ । नाईक S,ST,W,MF, a) B,LV १.कार्यालयामधील गट S च्या ।३,२४७४ 
E,H,C ७) D,HH कर्मचाऱ्यांकडून कामे करुन घेणे. 
c) OA,OL,CP,LC,Dw, २.कार्यालयात स्वच्छता ठेवणे. 
AAV ३.वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांनी 
d) ASD(M),ID,SLD,MI निर्देशित केलेली इतर कामे. 
e) MD involving (a) to (d) 
above 
९ | दफ़्तरी S,ST,W,BN, a) B,LV १.कार्यालयामधीलळ अभिलेख व्यवस्थित | 92,206 
RW,SE,H,C, ७) D,HH ठेवणे. 
MEF c) OA,BA,OL,OAL,CP,L ।२.वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांनी निर्देशित 
C,Dw, AAV केलेली इतर कामे. 
d) ASD(M,MoD), 
ID.SLD,MI 
e) MD involving (a) to (d) 
above 
a मुकादम S,ST,W,MF, a) LV १.पहारेकरी व चौकौदार यांच्याकडून | 244,2444 
SE,H,C ७) D,HH शासकीय मैदान देखभाळीचे काम करुन 


OA,BA,OL,BL,OAL,C 
P,LC,Dw,AAV 
ASD(M,MoD), 
ID,SLD,MI 

MD involving (a) to (d) 
above 


घेणे. 
२.वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांनी निर्देशित 
केलेली इतर कामे. 


| १ | शिपाई S,ST,W,BN, a) B,LV १. कार्यालय उघडणे, ८,२४७५ 
L,K,C,PP, b) D,HH २. कार्यालयात टेबल खुर्च्यांची धूळ झटकणे, 
MF,SE,H,C c) OL,OAL,CP,LC,Dw,A |3. कार्यालयातील नस्त्यांची, टपालांची ने 
AV आण करणे, 
d) ASD(M), |D,SLD,MI ४. अधिकाऱ्यांना पाणी, चहा कॉफी पुरविणे, 
e) MD involving (a) to (d) | &. कार्यालयात स्वच्छता ठेवणे, 
above ६. कार्यालयातील साहित्याचे ने आण करणे, 
७. वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांनी निर्देशित 
केलेली इतर कामे. 
१२ । पाहरेकरी S,ST,W,BN, a) LV १.शासकीय मैदानाची सुस्थितीत | 299, 2480 
L,KC,PP,MF,| ७) D,HH ठेवण्यासाठी पहारा देणे. 
SE,H,C c) OA,OL,BL,CP,LC,Dw, | 2. वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांनी निर्देशित 


= 


AAV 

ASD(M),SLD,MI 

MD involving (a) to (d) 
above 


केलेली इतर कामे. 


१३ । चौकीदार S,ST,W,BN, a) B,LV १.शासकीय मैदानाची देखभाल करणे. २१०,२५४० 


L,KC,PP,MF,) ७ D,HH २.वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांनी निर्देशित 
SE,H,C c) OA,OL,OAL,CP,LC, ।केलेली इतर कामे. 
Dw, AAV 


d) ASD(M), ID,SLD,MI 
e) MD involving (a) to (d) 
above 


१४ | मजूर S,ST,W,BN, | 8 8,॥-४ १.शासकीय मैदानाची देखभाल व दुरुस्ती | ७३,२४९६ 

L,MF,SE,C ७) D,HH करणे. 

० OA,OL,BL,OAL,CP,L ।२.वरिष्ठ शासकीय अधिकारी यांनी निर्देशित 
0,90/,/॥/१/ केलेली इतर कामे. 

d) ASD(M,MoD),ID,SLD, 
MI 

e) MD involving (a) to (d) 
above 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVATIONS USED - S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, PP=Pulling and Pushing, JU=Jumping, 
MF=Manipulation by Fingers, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, RW=Reading and Writing, KC=Kneeling and Crouching, CL=Climbing 


CATEGORY ABBRIVATIONS USED- B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH=Hearing Handicapped, OA=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Legs, OAL=One 
Arm and One Leg, BLOA=Both Legs and One Arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, DW=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victim, MDy=Muscular 
Dystrophy, ASD=Autism Spectrum Disorder, ID=Intellectual Disability, SLD=Specific Learning Disability, Ml=Mental Illness, MD=Multiple Disabilities. 


शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र. संक्रीआ १०२१/प्र.क्र.६६/क्रीयुसे-२, दि. १८ नोव्हेंबर, २०२१ सोबतचे विवरणपत्र 
विवरणपत्र-ब 


मा.अपर मुख्य सचिव (सा.न्या.) यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने क्रीडा व युवक सेवा संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील समकक्ष पदांसाठी दिव्यांग पदसूनिश्वीतीचा तपशील 


अ.क्र) विद्यमान संवर्ग | शारिरीक योग्यता। दिव्यांग आरक्षणाचा कर्तव्ये आणि जबाबदाऱ्या अभिप्राय 
सुयोग्य प्रकार 
Lad २ 3 8 4 & 
गट-अ,राजपत्रित 
| सहसंचालक S,ST,W,BN,L, a) HH १.गट अ a गट ड मधील सर्व अधिकारी/कर्मचारी यांच्या | पदोन्नतीने 
KC,JU,C,R,L, b) OA,OL,BL, | आस्थापनाविषयक बाबी पाहणे. 
MF,RW,SE,H, LC,Dw, AAV | 2. नियोजन, आस्थापना, रचना व कार्यपध्दती, लेखा विषयक 


Cc 


काम, क्रीडा स्पर्धा, राष्ट्रीय छात्र सेना, भारत स्काऊट गाईड, 
क्रीडा अनुदान, महाराष्ट्र राज्य क्रीडा परिषद अनुदान, सी. पी. एड. 
परीक्षा, शारीरिक शिक्षण महाविद्यालये, अर्थसंकल्प व नियोजन, 
आंतरराष्ट्रीय क्रोडा विद्यापीठ, विभागीय, जिल्हा, तालुका क्रीडा 
संकुले, केंद्र/राज्य पुरस्कृत विविध योजना, युवक कल्याण व युवा 
धोरण, शिवछत्रपती क्रीडापीठ व क्रीडा प्रबोधिनी, राष्ट्रीय सुद्रुढता 
दल निदेशक आस्थापना, क्रीडा प्रशिक्षण कक्ष, केंद्र/राज्य क्रीडा 
पुरस्कार, खेळाडू आरक्षण व थेट नियुकती, ई ऑफिस, सेवा हमी 
कायदा, पायका इ. योजनांच्या अनुषंगाने नियंत्रण व समन्वय 
राखणे. 


३. विभागीय उपसंचालक, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, तालुका क्रीडा 
अधिकारी कार्यालये व राष्ट्रीय छात्रसेना कार्यालयांना भेटी देणे व 
तपासणी करणे. 

४. क्रीडा धोरण व युवा धोरणाची अंमलबजावणी करणे. 

५. अपील सुनावणी घेणे. 

६. शासन, आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा यांनी निर्देशित केलेली 
इतर कामे. 


उपसंचाळक 


S,ST,W,BN,L,K 
C,JU,C,R,L,MF, 
RW,SE,H,C 


a) HH 
b) OA,OL,BL, 
LC,Dw,AAV 


१. विभागीय कार्यालय प्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडणे. 

२. विभागातील सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयांवर 
प्रशासकीय नियंत्रण ठेवणे. 

३. विभागाअंतर्गत कार्यरत राष्ट्रीय छात्रसेनेच्या कार्यालयाच्या 
आस्थापनेवरील गट क व ड़ या संवर्गातील पदभरती, पदोन्नती इ. 
कामे कार्यालय प्रमुख म्हणून पार पाडणे. 

४. आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून कार्य करणे. 

५. जिल्हा HIST अधिकारी यांच्या अनुदान प्रस्तावांना प्रशासकीय 
मान्यता प्रदान करणे. 

६. विभागातील जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांचे वार्षिक गोपनिय 
अहवाल प्रतिवेदित करणे. 

७. राज्याचे क्रीडा धोरण व युवा धोरण यांची अंमलबजावणी करणे 
यासाठी मासिक बैठकांचे आयोजन करणे. 

८. विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या क्रीडा व युवक कल्याण 
विषयक सर्व शासकीय योजना व उपक्रमाबाबत संबंधित जिल्हा 
क्रीडा अधिकारी यांना मार्गदर्शन करणे. 

९. विभागांतर्गत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालयांच्या मासिक 
खर्चाचा आढावा घेणे. 

१०. विभागातील जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालये, राष्ट्रीय 


पदोन्नतीने 


छात्रसेना कार्यालये, तालुका क्रीडा प्रशिक्षण केंद्रे, क्रीडा प्रबोधिनी व 
जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी अनुदान मंजूर केलेल्या संस्था यांना 
भेटी देणे. ११. विभागीय क्रीडा doo समितीचे काम करणे. १२. 
कार्यालयातील सर्व कर्मचाऱ्यांच्या कामावर प्रशासकीय नियंत्रण 
ठेवणे. 

१३. शासन, आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, सहसंचालक इ. वरिष्ठ 
शासकीय अधिकारी यांनी निर्देशित केलेली इतर कामे. 


विशेष 
अधिकारी 


कार्य 


S,ST,W,BN,L,K 
C,JU,C.R,L,MF, 
RW,SE,H,C 


a) HH 
b) OA,OL,BL, 
LC,Dw,AAV 


१. राज्यातील खेळाडूंमध्ये नेमबाजी या खेळाचे आकर्षण निर्माण 
होण्यासाठी प्रचार व प्रसाराच्या उद्देशाने विविध योजना/उपक्रम 
तयार करून संचालनालयास सादर करणे. 

२. राज्यातील विभागीय व जिल्हा क्रीडा संकुलांना भेटी देऊन, 
नेमबाजी या खेळातील नवोदित व होतकरू खेळाडूंचा शोध घेऊन 
त्यांना मार्गदर्शनासाठी एकत्रित करणे. 

३. शिवछत्रपती क्रीडानगरी म्हाळूंगे बालेवाडी येथील शूटींग 
रेंजमध्ये शूटिंग प्रशिक्षण केंद्र स्थापन करून त्या ठिकाणी खेळाडूंना 
मार्गदर्शन करणे व अथक परिश्रम घेऊन राज्य, राष्ट्रीय व 
आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी लायक खेळाडू निर्माण 
करणे. 

५. कोणत्याही विभागीय उपसंचालक अथवा जिल्हा क्रीडा 
अधिकारी यांनी नेमबाजी संदर्भातील एखादा विशेष उपक्रम हाती 
घेतल्यास त्यांच्या उपक्रमास मदत करणे. 


सरळसेवा 


सहायक संचालक 


सदरचे पद दिव्यांग पदसुनिश्चितीतून वगळण्यात येत आहे. 


जिल्हा क्रीडा 
अधिकारी 


सदरचे पद दिव्यांग पदसुनिश्चितीतून वगळण्यात येत आहे. 


गट-ब, राजपत्रित 


६ ।तालुका क्रीडा सदरचे पद दिव्यांग पदसुनिश्चितीतून वगळण्यात येत आहे. 

अधिकारी 
गट-ब, अराजपत्रित 
क्रोडा मार्गदर्शक सदरचे पद दिव्यांग पदसुनिश्चितीतून वगळण्यात येत आहे. 
क्रोडा अधिकारी सदरचे पद दिव्यांग पदसुनिश्चितीतून वगळण्यात येत आहे. 
महिला  क्रोडा सदरचे पद दिव्यांग पदसुनिश्चितीतून वगळण्यात येत आहे. 
अधिकारी 
गट-क 
।१०_ | वाहनचालक सदरचे पद दिव्यांग पदसुनिश्चितीतून वगळण्यात येत आहे 


FUNCTIONAL REQUIREMENT ABBREVATIONS USED - S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, L=Lifting, PP=Pulling and Pushing, JU=Jumping, 
MF=Manipulation by Fingers, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication, RW=Reading and Writing, KC=Kneeling and Crouching, CL=Climbing 


CATEGORY ABBRIVATIONS USED- B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH=Hearing Handicapped, OA=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Legs, OAL=One 
Arm and One Leg, BLOA=Both Legs and One Arm, BLA=Both Legs Arms, CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, DW=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victim, MDy=Muscular 
Dystrophy, ASD=Autism Spectrum Disorder, |D=Intellectual Disability, SLD=Specific Learning Disability, Ml=Mental Illness, MD=Multiple Disabilities. 


Digitally signed by Swati Madhukar Nanal 
DN: 


Swati Madhukar a 
Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 


Nanal यि 
(स्वाती नानल) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


CN = Swati Madhukar Nanal, C = IN, S = 


